RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष १, अंक ४७ ] 


बुधवार , डिसेंबर ३०, २०१५ / पौष ९ , 

शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


. 


. 


अ.क्र . 


असाधारण क्रमांक ७६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमान्वये प्रभाग क्रमांक १४७ ची 

पोट -निवडणूक - २०१५-१६ 

अधिसूचना 
क्रमांक अतिरिक्त आयुक्त / पू.उप./ ११२७ /निवडणूक /दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ 
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांनी त्यांच्या दिनांक ९ डिसेंबर २०१५ च्या आदेश क्र.रानिआ / मनपा-२०१५ / प्र.क्र .३० / 
का -०५ . प्रभाग क्र . १४७ च्या पोट -निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. मुंबई महापालिका अधिनियम , १८८८, कलम २७ ( २ ) अन्वये 
आवश्यक असल्याप्रमाणे मी, याद्वारे प्रभाग क्र.१४७ मधून वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांची नावे, 
त्यांचे निवासी पत्ते , राजकीय पक्षांचे नाव, निवडणूक चिन्ह , इतर तपशील याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 
उमेदवाराचे नाव 

उमेदवाराचा पत्ता 

उमेदवार कोणत्या दिलेले चिन्ह 

पक्षाचा आहे 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . मंथनवार चेतन सूर्यभान ए -३०१, भाग्यवान को.ऑ.हौ. सोसायटी, खारदेव अपक्ष 

बॅट 
नगर, घाटला, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१. 
२ श्री . नगराळे राजेंद्र श्रीराम घर क्र .-३, नंदादीप चाळ , छत्रपती शिवाजी सेवा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हात 

मंडळ , भाजी मार्केटजवळ , खारदेवनगर , घाटला , 

चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१. 
३ श्री . पाटणकर अनिल रामचंद्र साई सिद्धि सदन , घाटले गावदेवी मैदानासमोर शिवसेना 

धनुष्यबाण 
घाटला, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१. 
श्री . पेडणेकर गणेश रमेश नागेश पाटील वाडी नं -२ , घाटला व्हिलेज , अपक्ष 

गॅस सिलेंडर 
घाटला, गावदेवी मैदानासमोर , चेंबूर , 

मुंबई ४०० ०७१ . 
५ श्री . तवटे नागेश अनंत बालमित्र व्यायाम शाळेच्या मागे, नागेश पाटील अपक्ष 

शिटी 
वाडी नं -२ , घाटला, चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१. 
६ वाहुळकर बबीता झोपडपट्टी, रुम नं . १४८ , आचार्य कॉलेजसमोर अपक्ष 

नारळ 
विलास . 

आनंदनगर , एन . जी . आचार्य मार्ग, चेंबूर , 
मुंबई ४०० ०७१. 


. 


श्रीम . 


भाग दोन - ७६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , डिसेंबर ३०, २०१५ / पौष ९, शके १ ९ ३७ 


. 


(१ ) रविवार, दिनांक १० जानेवारी २०१६ रोजी सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होईल . 

ज्या ठिकाणी मतदान होईल अशा मतदान केंद्रांच्या जागांच्या याद्या लोकांच्या माहीतीकरिता व विक्रीकरिता बुधवार, दिनांक ३० डिसेंबर 
२०१५ रोजी प्रसिद्ध होत आहेत. संबंधित निवडणूक उपकार्यालयात त्या विक्रीकरिता ठेवल्या जातील. 

( २) योग्य त्या मतदान केंद्रावर, मतदार व्यक्तिशः उपस्थित राहिल्यावर त्यास इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे मतदान करण्याची परवानगी 
दिली जाईल . 

( ३ ) एखादा मतदार निरक्षरतेमुळे , शारिरीक वा अन्य अपंगत्वामुळे , विहित पद्धतीने मतदान करण्यास असमर्थ असल्यास , मतदान 
केंद्रातील मतदान केंद्राध्यक्ष त्याला आवश्यक ती मदत पुरवतील. तसेच अंध व अपंग मतदारांनी मत नोंदवताना घ्यावयाच्या सहाय्यकाचे 
वय कमीत कमी १८ वर्षे असावे . 

( ४ ) फक्त उमेदवार आणि त्यांचे मतदान प्रतिनिधी ज्यांना महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी प्राधिकृत केले आहे, अशा प्रतिनिधींना 
मतदान केंद्रात प्रवेश करण्यास अनुमती दिली जाईल . तसेच , राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्यांना मतदान केंद्रात प्रवेश दिला 
जाईल . उमेदवार किंवा त्याचा मतदान प्रतिनिधी यांना मतदान कक्षात जेथे मतदार मतदान करतो त्या कक्षात त्यांना मतदान करण्याव्यतिरिक्त 
प्रवेश दिला जाणार नाही . 

( ५ ) मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २७ ए ( मतदान केंद्रांमध्येकिंवा मतदान केंद्राच्या आसपास किंवा जवळ मत प्रचारास 
मनाई), २७ एए ( मतदानाचे दिवशी सार्वजनिक सभांना मनाई), २७ बी ( मतदान केंद्रांमध्ये वा जवळ गैरवर्तणुकीसाठी शास्ती), २७ सी 
( मतदान केंद्रात गैरवर्तणुकीसाठी शास्ती) , २८ ए ( मतदानाची गुप्तता राखणे), २८ बी ( उमेदवारासाठी किंवा मतदानावर प्रभाव टाकण्याकरिता 
अधिकारी इत्यादींनी कोणतेही कृत्य न करणे ), २८ सी (निवडणुकीसंबंधाने कार्यालयीन कर्तव्याचा भंग करणे हा एक गुन्हा आहे.), 
२८ ई ( अन्य अपराध व त्याबाबत शास्ती), २८ एफ ( भ्रष्टाचार म्हणजे काय ?) , २८ जी ( भ्रष्टाचार , फौजदारी अपराध आणि त्याच्या 
कार्यपद्धती), यांचेकडे उमेदवाराचे/ मतदानाचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. 

( ६ ) मतांची मोजणी सोमवार , दिनांक ११ जानेवारी २०१६ रोजी सकाळी १०.०० वा . पासून केली जाईल मतमोजणी केंद्राचे पत्ते 
मतदान केंद्राच्या यादीत प्रसिद्ध केले आहेत . 

( ७ ) उमेदवार आणि त्यांचे मतमोजणी प्रतिनिधी यांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पुरविलेले बिल्ले त्यांनी लावल्याशिवाय 
मतमोजणी केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही . 

( ८ ) उमेदवार वा त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या सर्वसाधारण (निवडणूक ) प्रतिनिधींकडून वा मतमोजणी प्रतिनिधींकडून , निवडणूक 
निर्णय अधिकाऱ्यांकडे मतांच्या फेरमोजणीसाठी अशा फेरमोजणी मागण्यांच्या कारणांसह लेखी अर्ज आल्यास त्याच्या खरेपणाची खात्री करून 
घेऊन त्या अर्जातील पूर्णतः वा अंशतः फेर मतमोजणीच्या मागणीस निवडणूक निर्णय अधिकारी मान्यता देतील अन्यथा ती मागणी पुर्णतः 
फेटाळतील. विभागाच्या निवडणुकीमध्ये नोंदविलेल्या मतांचे फेरमतमोजणीस अनुमती देणार नाहीत . 

( ९ ) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम १० , २८ ( के ) आणि ३२ च्या तरतुदीन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे मंगळवार , दिनांक 
१२ जानेवारी २०१६ रोजी वा तत्पूर्वी निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव त्याला मिळालेल्या वैध मतांसह शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केले 
जाईल. तसेच सदर नाव निवडणूक कार्यालय, जे. बी . शाह मंडई इमारत , तिसरा मजला, युसुफ मेहर अली रोड, मस्जिद बंदर स्टेशन जवळ, 
( प. ) मुंबई ४०० ०० ९ येथील निवडणूक विभागाच्या नोटीस बोर्डावर प्रदर्शित केले जाईल . 


. 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय , 
महानगरपालिका मार्ग, फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ . 


एस . व्ही . आर. श्रीनिवास , 
अति . आयुक्त ( पू. उप. ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


